Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


MAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ४९ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ , २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये ३०.०० 


: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


नाही . 


१-३६ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ, चार - ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ 

नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., 

केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 

भाग एक - अ.-( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
१-१६ 

आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय 


अधिसूचना : नेमणुका , 


इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १६९ ३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १९ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक कलि -विभूअ - उवप्र - कावि - ४००-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ राजपत्र ४ ते १० जुलै २०१९ अन्वये पान कमांक २३ 
ते २५ प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
ना .- एक-१ ( १७११ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११ , २०१९ / अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याकडे, कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, “ उक्त जमीन ” संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित करण्यात येत असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), उर्ध्ववर्धा प्रकल्प , वर्धायास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 
भूसंपादन करावयाचे जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३० - एलएक्यू- ४७-२००८-०९ . 

मौजा - सेलसूरा , तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन / गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१७८/१ 


००८ 


२ 


१७८/२ 


० १६ 


३ 


१७९ / १ 


० १३ 


१८० / १ अ 


० १२ 


एकूण 


क्षेत्र .. 


० ४ ९ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : 

: निम्न वर्धा प्रकल्प , वर्धा 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या सेलसूरा वितरीकेवरील देवळी लघु कालव्याच्या बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता नाचणगांव लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमिनीला 
पायाभूत सुविधा , सोयी सुविधा याबाबत सिंचनाचे लाभ होणार आहे . 
व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११, २०१९ / अग्रहायण १४-२० , शके १९४१ 


३ 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), उर्ध्ववर्धा प्रकल्प, वर्धा कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६९ ४ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक कलि -विभूअ - उवप्र - कावि -४०१-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ राजपत्र ४ ते १० जुलै २०१९ अन्वये पान कमांक २३ 
ते २५ प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेकिंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याकडे, कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, “ उक्त जमीन ” संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणूननिर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित करण्यात येत असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), उर्ध्ववर्धा प्रकल्प, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 
भूसंपादन करावयाचे जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२- एलएक्यू -४७-२००८-०९ . 

मौजा - सेलसूरा , तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन / गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


६ / अ 


०३० 


२ 


६ / ब 


० ७० 


एकूण 


क्षेत्र .. 


१०० 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: निम्न वर्धा प्रकल्प , वर्धा 
: निम्न वर्धाप्रकल्पाच्या सेलसूरा वितरीकेवरील अफझलपूर लघु कालव्याच्या बांधकामाकरीता. 


प्रकल्पाचे नाव : 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११, २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता अफझलपूर लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीनीला 
पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 
व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), उर्ध्ववर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्येनिरीक्षण 

करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६९ ५ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १९ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक कलि-विभूअ - उवप्र- कावि-४०२-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ राजपत्र ४ ते १० जुलै २०१९ अन्वये पान कमांक २३ 
ते २५ प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याकडे, कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, “ उक्त जमीन ” संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित करण्यात येत असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), उर्ध्ववर्धाप्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 
भूसंपादन करावयाचे जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३८ - एलएक्यू- ४७-२००८-०९ . 

मौजा - चिकणी, तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन / गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१७० 


० १५ 


२ 


१७१ 


० १६ 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र .. 


० ३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५-११ , २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १ ९ ४१ 


५ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : 

: निम्न वर्धा प्रकल्प , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या सेलसूरा वितरीकेवरील पडेगाव लघु कालवा क्र . १ च्या बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता नाचणगांव लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमिनीला 
पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत सिंचनाचे लाभ होणार आहे . 
व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 


अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), उर्ध्ववर्धाप्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६ ९ ६ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, 
क्रमांक कलि - भूसंपादन -सामान्य - कावि -४४५-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र .७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड , ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशाजिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सावजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्येदिलेले आहे . 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निधारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा; 
ना .-एक -२ ( १७११ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११ , २०१९ / अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप -नियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि 

म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन ( सामान्य),वर्धा यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७- एलएक्यू-४७-२०१९ -२० , मौजा - रामपूर , तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा. 


अनुक्रमांक 


सर्वे नंबर 


एकूण क्षेत्र 


संपादन करावयाचे क्षेत्र ( अदमासे ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१ 


४४/२ 


२४५ 


१०० 


२ 


४७/१ 


२०२ 


० २४ 


३ 


४७/२ 


१८० 


एकूण 


६२७ 


१२४ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: निम्न वर्धा प्रकल्प . 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

भिवापूर वितरीकेवरील मातीकाम व बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता बाळापूर लघु कालव्याचे बांधकामामुळे त्या परिसरातील 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत जमीन उठीत करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील 
व इतर लाभासंबंधात ) 

जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे 


अनुसूची-तीन 
कुणीही व्यक्तीकिंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५-११ , २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १ ९४१ 


७ 


सामजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या 
अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची- चार 
: भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण 
२ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


निरंक 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
क . ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


निरंक 


निरंक 


विशेष नोंद : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १६ ९ ७ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
क्रमांक कलि - भूसंपादन - सामान्य - कावि -४४८-२०१९. - 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र .७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदहूं प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निधारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११, २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि 

म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
अधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( सामान्य ),वर्धा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८ - एलएक्यू- ४७-२०१९ -२० , मौजा - वाल्हापूर , तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा, 


सर्वे नंबर 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


( २ ) 


एकूण 

क्षेत्र 
( ३ ) 
हे . आर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र ( अदमासे ) 

( ४ ) 
हे . आर 


१ 


५५/ ब 


२४१ 


० ३० 


२ 


१३७ 


४ २ ९ 


००७ 


एकूण 


६७० 


०३७ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: निम्न वर्धा प्रकल्प. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: वाल्हापूर उपलघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता बाळापूर लघु कालवाचेबांधकामामुळे त्या परिसरातील 
पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत जमीन उठीत करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील 
व इतर लाभासंबंधात ) 

जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे 


अनुसूची-तीन 
: कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या 
अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची- चार 
: भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , 
मंत्रालय ,मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण 
२ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११ , २०१९ / अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


९ 


निरंक 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
क . ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 


निरंक 


विशेष नोंद : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १६ ९ ८ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
क्रमांक कलि- भूसंपादन - सामान्य- कावि- ४५१-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे पदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र .७७/ अ -२,दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदहु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा; 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतूदीचेबुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 
ना .- एक-३ ( १७११ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११, २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन ( सामान्य), वर्धा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 
भूसंपादन करावयाचे जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९ - एलएक्यू- ४७-२०१९ -२० . 

मौजा - कुरझडी , तहसिल वर्धा,जिल्हा वर्धा 
सर्वे नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र ( अदमासे ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


एकूण क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


हे . आर 


१ 


१६ 


१३१ 


० १४ 


२ 


८ 


० ५८ 


० १० 


३ 


७ 


० ९ ७ 


० ० ९ 


४ 


६ 


२७७ 


० ०७ 


५ 


४ 


२ ९ ८ 


० २२ 


६ 


१२१ 


१० १८ 


० ४३ 


७ 


३१/२ 


२०२ 


० २० 


एकूण 


२० ८१ 


१२५ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: निम्न वर्धा प्रकल्प 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: देवळी शाखा कालवा सा.क्र .३४११० मी . वरून उर्गमित 

आजगाव लघूकालवा/ उपलघूकालवा चे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता आजगाव लघु कालव्याचे बांधकामामूळे त्या परिसरातील 
पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत जमीन गठीत करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील 
व इतर लाभासंबंधात ) 

जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची-तीन 
: कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या 
अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची- चार 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम-१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण 
२ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११ , २०१९ / अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


११ 


निरंक 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
क . ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


निरंक 


निरंक 


विशेष नोंद :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) सामान्य, वर्धा या कार्यालयामध्येनिरीक्षण 

करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६९९ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक कलि- भूसंपादन- सामान्य- कावि -४५३-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र .७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या ,वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सावजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सदहूं प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा; 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४ ) नुसार कोणीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतूदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भुमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११, २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालिल 
अधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन ( सामान्य ), वर्धा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०- एलएक्यू -४७-२०१९ -२० . 

मौजा - अमिनपूर , तालुका-वर्धा, जिल्हा वर्धा 
सर्वे नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र ( अदमासे) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 

हे . आर 


एकूण क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


१ 


७२ 


२ ७० 


० ७६ 


एकूण .. 


२७० 


० ७६ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

: निम्न वर्धा प्रकल्प 


प्रकल्पाचे नाव 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयी सुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ) 


: देवळी शाखा कालवा सा.क्र . १,५०० मी . वरून उगमित 

होणा - या भिवापूर वितरीकेच्या बांधकामाकरीता. 
: सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता भिवापूर वितरीकेच्या बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन 

उठीत करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे 


अनुसूची-तीन 
: कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची- चार 
सामजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
( सामजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , 
अभिकरणाने दिलेला) 

मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण 
२ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


विशेष नोंद : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११ , २०१९ / अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


१३ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७०० . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 
क्रमांक कलि - भूसंपादन - सामान्य- कावि- ४५६-२०१९. - 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या ,वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सावजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे. 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदहूं प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्येदिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.); 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) नुसार कोणीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतूदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालिल 
अधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन ( सामान्य), वर्धा यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११- एलएक्यू- ४७-२०१९-२० . 

मौजा-हीरापूर , तालुका-वर्धा, जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक सर्वे नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


५१ 


१८४ 


० २० 


४१ 


० ०२ 


२ 
३ 


२२३ 
१४६ 
१२१ 


४५/१ 
४५/२ 


० ५० 


४ 


एकूण . 


६७४ 


०७२ 


ना .-एक-४ ( १७११ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११, २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: निम्न वर्धा प्रकल्प 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: मेघापूर लघूकालव्याचेबांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता मेघापूर लघूकालव्याचेबांधकामामुळे त्या परिसरातील 
पायाभूत सुविधा , सोयी सुविधा याबाबत जमीन उठीत करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील 
व इतर लाभासंबंधात ) 

जमीन कास्तकारांना होणार आहे. 


.. 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे 


अनुसूची-तीन 
: कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
सामजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
( सामजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, 
अभिकरणाने दिलेला ) 

मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण 
२ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात येणा- या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


विशेष नोंद :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), सामान्य, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


वर्धा : 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


विवेक भिमनवार , 
जिल्हाधिकारी, वर्धा. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७०१ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक -१ ) , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 
क्रमांक क.लि - उजि ( भू)-विपाविम - कावि-११९९-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यांने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्र क.लि - उजि ( भू) -विपाविम- कावि- ३७८-२०१८ , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या गावठाणा मधील जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११ , २०१ ९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


१५ 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने, कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , उक्त गावठाणाची जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


“ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित करण्यात येत असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीमती शिवनंदा लंगडापुरे, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर 
यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १- अ- ६५-२०१८-१९ , प . ह . नं . ६० 

गाव - रूयाड , तालुका - कुही ,, जिल्हा नागपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . / गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१०७ 


० ०६ 


२ 


११७ 


० ३२ 


३ 


११८ 


० १ ९ 


४ 


११ ९ 


०३८ 


५ 


१२० 


०३० 


६ 


१२४ 


० ४१ 


७ 


१२५ 


० ७६ 


८ 


१८४ 


०४२ 


९ 


१८६ 


० १२ 


१० 


१८७ 


० १५ 


११ 


१८८ 


०३६ 


१२ 


१ ९ ३ 


० २१ 


१३ 


१ ९ ४ 


० २७ 


१४ 


१ ९ ७ 


१०४ 


१५ 


१२ ९ 


० ०४ 


१६ 


० १७ 


एकूण 


क्षेत्र .. 


५ २० 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११, २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


प्रकल्पाचे नाव : 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

: गोसीखुर्द प्रकल्प 
: गोसीखुर्द प्रकल्प बाधित मौजा- रूयाड , ता. कुही, जि . नागपूर च्या पुनर्वसनासंबंधी प्रस्तावित 

जमीन संपादित करण्याबाबत . 
: गोसीखुर्द प्रकल्प पुनर्वसन व सोई सुविधा. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


.. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापीत होत नाही . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
(१ ) जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र . एलएसी-कार्या-२५- कावि-९१३-२०१८ , दिनांक ०७-१२-१८ . 
टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांच्या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 

डॉ . शिवनंदा लंगडापुरे , 
नागपूर : 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र .१ ), 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ . 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७०२ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक मूंस ( सा )-क.लि.-कलम ११(१ ) अधि . - कावि -४५-२०१९. 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन), सामान्य, वर्धा यांचे पत्र क्र . कलि- उजिअ- भूसं- सां -कलम ११(१), अधि - कावि-३७९ -१ ९, दिनांक ७-०९-१९ नुसार 
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-एलएक्यु-४७-२०१९-२० , मौ . आलोडा कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय 
पुरवणी मध्ये दिनांक ऑक्टोबर ३-९, २०१९ ला पृ. क्रमांक ९-१० , अ.क्र १४४ ९ वर प्रसिद्ध झालेली आहे त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 


च्याऐवजी 


असे वाचावे 


मौजा आलोडा , ता . वर्धा, जिल्हा वर्धा 


मौजा आलोडा , ता . देवळी , जिल्हा वर्धा 


वर्धा : 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


मनोजकुमार खैरनार , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
सामान्य , 

वर्धा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


